SRAM (Argon) व नायट्रोजन वायु 
वाहून नेणाऱ्या टॅकर्सचे रुपांतरण 
लिक्विड मेडीकळ ऑक्सिजन 
टँकरमध्ये करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: एमव्हीआर ०९२०/प्र.क्र.१२५/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
दिनांक : २३ एप्रिल, २०२१ 


संदर्भ :- १. केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव यांचे अ.शा.पत्र क्र.२७२/२/१६/२०२०- 
७.५.॥, दि.१९.०४.२०२१. 
२. प्रधान सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन यांचे 
दि.२२.०४.२०२१ चे पत्र 


३. केंद्र शासनाचे परिवहन विभागाचे दि.१२.०४.२०२१ चे आदेशा 
झासन परिपत्रक :- 


कोविड-१९ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी 
ऑक्सिजन वायुची वाहतुक करण्यासाठी टॅकर्सची कमतरता भासत असल्याने आणि 
ऑक्सिजन वायुची तातडीने वाहतूक करण्यासाठी नायट्रोजन वायुची आणि आरगॉन 
(Argon) वायुची वाहतूक करणारे टँकर्स या दोन्ही प्रकारच्या किमान ५०% टॅकर्सचे 
रुपांतरण २४ तासांच्या आत लिक्विड मेडीकळ ऑक्सिजन वाहणाऱ्या टॅकर्समध्ये 
करण्यात यावे, असे आदेश देण्यात येत आहेत. 


२. राज्यामधील अशा टॅकरचे रुपांतरण २४ तासांच्या आत लिक्विड मेडीकल 
ऑक्सिजन CHUA करण्यासाठी प्रत्येक टॅकरमागे १ मोटार वाहन निरीक्षक व १ 
सहायक मोटार वाहन निरीक्षक यांची नियुक्‍ती करुन २४ तासांच्या आत राज्यातील 
किमान ५०% नायट्रोजन व आरगॉन (Argon) टॅकर्सचे रुपांतरण लिक्विड मेडीकल 
ऑक्सिजन टॅँकर्समध्ये करण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर ०९२०/प्र.क्र.१२५/परि-२ 


३. परिवहन आयुक्त यांनी यासाठी नियुक्‍त होणाऱ्या संबंधीत मोटार वाहन 
निरीक्षक आणि सहायक मोटार वाहन निरीक्षक यांचेवर जबाबदारी सोपवून 
त्यांचेकडून सदर कार्यवाही २४ तासांच्या आत पूर्ण करुन घ्यावी आणि याबाबतचा 
अहवाल शासनास सादर करावा. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक 
२०२१०४२३१५१४४९३८२९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DATTATRAY 
HANMANT KADAM = 
(द. ह. कदम) 


शासनाचे अवर सचिव 


१. मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
८. सर्व प्रादेशिक / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 

९. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


